जिल्हा नियोजन समिती, बीडसाठी 
“कार्यकारी समिती” घटित करण्याबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन शुध्दिपत्रक, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र. १७/का.१४८१-अ, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : २५ जानेवारी, २०१९ 


वाचा:- 9) शासन निर्णय, क्रमांक:डिएपी-२०१९/प्र.क्र.१७/का.१४८१-अ, 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०१९ 
शुध्दिपत्रक :- 


जिल्हा नियोजन समिती, बीडसाठी संदर्भाकित शासन निर्णयान्वये “कार्यकारी समिती” घटित करण्यात आली 
आहे. सदर कार्यकारी समितीमधील अ.क्र.४ येथे “विभागीय आयुक्‍त, नागपूर विभाग, नागपुर” ऐवजी “विभागीय आयुक्त, 


औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद” असे वाचावे. 


२. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, बीड यांनी उपरोक्त seat सर्व संबंधितांच्या 
निदर्शनास आणावेत. 
३. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 


आले असून त्याचा संकेताक २०१९०१२८१७१२०२८५१६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 


काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
VJESING Se 
F ATTE S | N G VASAVE Raton a aa 7 i FATTESING VASAVE 
(वि.फ.वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव, 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

३. मा. मंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, 

४. मा. राज्यमंत्री (नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

५. मा. पालक मंत्री तथा अध्यक्ष, जिल्हा नियोजन समिती, बीड यांचे खाजगी सचिव 

६. मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद विभाग,औरंगाबाद 

८. जिल्हाधिकारी व सदस्य सचिव, जिल्हा नियोजन समिती, बीड 

९. उपआयुक्त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद विभाग, औरंगाबाद 
१०. जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय बीड 
११. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/नागपूर 

१२. जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड 

१३. निवडनस्ती,का-१४८१ अ 


